राज्यातील संकटग्रस्त महिलांना तातडीने 
आवश्यक माहिती व सहाय्य मिळण्यासाठी १८१ 
या क्रमांकाची टोल फ्री “१८१ महिला हेल्पलाईन” 
स्वतंत्रपणे सुरु करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९७/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १२ जानेवारी, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक- संकीर्ण २०१३/प्र.क्र.२९०/का.२, 
दि.१९/८/२०१४ व दि.९/१०/२०१४, 

२) आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.अबाविअपु/मवि/महिला१८१/२०२२- 
२३/२४१६, दि.११/४/२०२२, 

३) सह सचिव, केंद्रीय महिळा व बाळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे अ.शा.पत्र क्र.////- 
23/9/2029-WW दि. १४/७/२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना, 

४) शासन परिपत्रक, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक- संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/का.२, 
दि.३/१/२०२३. 


प्रस्तावना: 


संकटग्रस्त, पिडीत महिलांना तातडीने मदत/माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी “१८१”या 
टोल फ्री क्रमांकाची Chief Minister’s Helpline सुरू करण्यास शासनाने दि. १९/८/२०१४ च्या 
आदेशान्वये मंजुरी दिलेली आहे. सदरची हेल्पलाईन SAAR IT RESOURCES PVT. L.T.D, मुंबई 
या संस्थेच्या मदतीने राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत संकटग्रस्त महिलांना 
आवड्यकत ती मदत तातडीने मिळण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक १८१ ही महिला हेल्पलाईन मुख्यमंत्री 
हेल्पलाईन मध्ये विलीन करण्यात आली असल्याने महिलांच्या समस्या/प्रश्नासंबंधीचे कॉल Chief 
Minister’s Helpline -१८००१२०८०४० या हेल्पलाईन वर घेण्यात येतात. सदर हेल्पलाईन माहिती 
व तंत्रज्ञान विभागामार्फत चालविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९७/कार्या-२ 


तथापि, सदर हेल्पलाईनवर महिलांशी संबंधीत येणाऱ्या कॉल्सकरीता विभागास आवश्यक 
असलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षीत कर्मचारी तसेच, त्यांचेकडे पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने 
संकटग्रस्त/पीडित महिलांना विहित वेळेत माहिती व आवश्‍यक ते सहाय्य तात्काळ उपलब्ध करुन देणे 
शक्‍य होत नव्हते. संकटग्रस्त महिलांना आवश्यक ती महिती/सहाय्य तात्काळ मिळण्यासाठी तसेच, 
सदर हेल्पलाईनवरील कॉल्सची मासिक, त्रैमासिक, सहामाही, वार्षिक आकडेवारी विभागास 
आवर्यक असल्याने राज्यात १८१ या Toll Free क्रमांकाची प2]11 स्वतंत्ररित्या सुरु करणे आव्यक 
आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या “ar शक्‍ती” या 
एकछत्री योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यात 
१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत १८१ या Toll 86 क्रमांकाची स्वतंत्र “१८१ महिला हेल्पलाईन” स्वतंत्ररित्या 
सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सुचनानुसार “Pa area” या एकछत्री योजनेतील “संबल”- महिलांची सुरक्षा व संरक्षण या 
उपयोजनेंतर्गत राज्यातील संकटग्रस्त महिलांना तातडीने आवश्‍यक ती मदत मिळण्यासाठी टोल फ्री 
“१८१ महिला हेल्पलाईन” आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या स्तरावरुन सुरु करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजना संपूर्णत: केंद्र पुरस्कृत आहे. 


संकटग्रस्त, पिडीत महिलांना तातडीने मदत/माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी “१८१”या 
टोल फ्री क्रमांकाची Chief Minister’s Helpline सुरू करण्याबाबतचे वाचा येथील अ.क्र.१ मध्ये नमूद 
केलेले शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


२. सदर मार्गदर्शक सूचनेनुसार “१८१ महिला हेल्पलाईन” ची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे 


१. महिला हेल्पळाईनव्दारे सर्व आपत्कालीन सेवा (उदा. पोलीस/अग्निशामन/ रुग्णवाहिका 
आणि वन स्टॉप केंद्र) देण्यात येतील. सर्व आपत्कालीन सेवा आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन 
प्रणालीशी (Emergency Response Support System-ERSS) जोडून मदत आणि माहिती 
शोधणाऱ्या महिलांना टोल-फ्री हेल्पलाईन दूरसंचार सेवा २४ तास उपलब्ध राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९७/कार्या-२ 


2. 


uy, 


शासकीय योजना/कार्यक्रम, सुविधांबद्दल माहिती तसेच, महिला ज्या भागात राहते किंवा 
नोकरी करते त्या परिसरात आवश्यकतेनुसार हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी, बालविवाह 
प्रतिबंधक अधिकारी आणि संरक्षण अधिकारी इत्यादींशी संपर्क साधण्यासाठी “१८१ महिला 
हेल्पलाईन” मदत करेल. 

“१८१ महिला हेल्पलाईन” सर्व आणीबाणीच्या सहाय्यासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन 
प्रणाली (ERSS), वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centre) आणि इतर सेवा जसे १०९८ चाईल्ड 
लाईन, NALSA हेल्पळाइन इत्यादी सर्व आपत्काळीन आणि गैर-आपत्कालीन 
प्रतिसादासाठी महिलांचा हक्क आणि हक्कांच्या संबंधात फॉरवर्ड लिकेज प्रदान 
करण्यासाठी एकत्रित केल्या जातील. 

“१८१ महिला हेल्पलाईन”व्दारे महिलांना त्यांचे मानसिक-सामाजिक समुपदेशन, 
कायदेशीर मदत, Vara आणि विकास (कौडल्य, शिक्षण, आर्थिक समावेशन, 
उद्योजकता इत्यादींसह) विविध संस्थात्मक आणि योजनाबद्ध Vessel जोडण्यासाठी 
मार्गदर्शन व मदत केली जाईल. 

संकटग्रस्त परिस्थितीत असलेली महिला किंवा तिच्या वतीने कोणीही “१८१ महिला 
हेल्पलाईन” या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकेल. सदर महिलेने स्पष्ट केलेल्या 
माहितीच्या आधारे प्रतिसादकर्ता तिळा आपत्कालीन सेवांसाठी संबंधित क्षेत्रातील 
आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (ERSS) आणि वन स्टॉप सेंटर (OSC) कडे तातडीने 
पाठवेल. 

महिला हेल्पलाईनव्दारे महिलांना कायदे आणि सरकारच्या विद्यमान योजनांबद्दल माहिती 
देण्यात येईल किंवा त्यांना जवळच्या वन स्टॉप केंद्राशी संपर्क साधण्याबाबत कळविण्यात 
येईल. 

हेल्पलाईनवर ज्यांना कोणत्याही परिस्थितीजन्य किंवा शारीरिक आव्हानांमुळे बोळता येत 
नाही/संवाद साधता येत नाही तसेच, श्रवण आणि बोलण्याची कमतरता असलेल्या किंवा 
दिव्यांग लोकांच्या गरजा विचारात घेऊन त्यांना मजकूर किंवा इतर प्रकारच्या संदेशांद्वारे 
देखील मदत किंवा माहिती देण्यात येईल. 


. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद विविध सुविधा (Facilities/Amenities) 


आवड्यकतेनुसार महिला हेल्पलाईनव्दारे पुरविण्याची जबाबदारी संबंधीत संस्थेची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९७/कार्या-२ 


३. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद 
केल्यानुसार “१८१ महिला हेल्पलाईन” साठी एक मानक कार्यप्रणाळी (Standard Operatin 

perating 
Procedure-SOP) तयार करावी. 


४. सदर १८१ हेल्पलाईनची सुविधा राज्यात संकटग्रस्त महिलांना तातडीने आवश्‍यक ती मदत 
मिळण्यासाठी 3 शिफ्टमध्ये (२४७५३६५) कार्यरत असेल. त्याकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या यंत्रणेत 
मनुष्यबळ हे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार 
खालीलप्रमाणे असेल:- 


अ.क्र पदनाम मनुष्यबळ संख्या 
॥& हेल्पलाईन प्रशासक (Helpline Administrator) —< cae 
२ | दुरध्वनी चालक (Call Operator) ac 


(किमान 92 ते कमाल १८ आवऱ्यकतेनुसार) 
३ आयटी पर्यवेक्षक (IT Supervisor) 
बहुउद्देशीय कर्मचारी (Multi-purpose Staff) 


५ | सुरक्षा रक्षक/ नाईट गार्ड (Security Guard/Night Guard) ३ 
एकूण २६ 
प. सदर हेल्पलाईनसाठी केंद्र शासनास अनुदानाची मागणी करणे, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, 


खर्चाची विवरणपत्रे, भौतिक/आर्थिक अहवाल सादर करणे इ. बाबत आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 
पुणे हे शासनास प्रस्ताव सादर करतील . 


g. “१८१ महिला हेल्पलाईन” या योजनेसाठी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सुचनेनुसार कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, पायाभुत सुविधा, जनजागृती इ. बाबतची कार्यवाही आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येईल. 


छ. सदर १८१ हेल्पलाईन मार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांबाबत दैनंदिन कामकाजाचा 
दरमहा, त्रैमासिक, सहामाही व वार्षिक अहवाल आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे शासनास 
सादर करतील. 


८. “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेतील “संबळ”-महिलांची सुरक्षा व संरक्षण या उपयोजनेंतर्गत 
राज्यातील संकटग्रस्त महिलांना तातडीने आवश्‍यक ती मदत मिळण्यासाठी टोल फ्री “१८१ महिला 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९७/कार्या-२ 


हेल्पलाईन” बाबत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांची राहील. 


९. प्रस्तुत हेल्पलाईनकरीता संस्थेची निवड ही महिला व बाळ विकास विभागामार्फत GEM 
पोर्टलवरुन REP पध्दतीने करण्यात येईल. सदर हेल्पलाईनसाठी सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थेची निवड, 
मनुष्यबळ, दैनंदिन कामकाज, संस्थेची देयके इ. बाबतच्या अटी व ait निविदेत नमूद करण्यात 
येतील. 


qo. “महिलांच्या समस्या/प्रश्नांसंबंधीचे कॉल Chief Minister’s Helpline -१८००१२०८०४० या 
हेल्पलाईन ऐवजी महिला व बालविकास विभागामार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येणाऱ्या “१८१ महिला 
हेल्पलाईन” वर स्विकारले जातील. 


११. सदर शासन निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच, केंद्र शासनाच्या 
महिला व बाल विकास मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या 
मार्गदर्शक सुचनानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१२. प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६५/१४७२, दि.२४.११.२०२२ 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. दि.अनौसंक्र.३१६/व्यय-६, दि.८.१२.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०११२१३४२५३३०३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
Date: 2023.01.16 12:49:21 +05'30' 
(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९७/कार्या-२ 


४. मा.मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.मंत्री सर्व यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
७. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, सदर शासन 
निर्णयास यथोचित प्रसिध्दी देण्याकरीता अग्रेषित, 
९. मा.पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , 
सदर शासन निर्णय राज्यातील सर्व पोलीस अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणण्याबाबत 
कार्यवाही करण्यासाठी अग्रेषित. 
१०. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
११. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद, 
१२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष, पोलीस मुख्यालय, मुंबई, 
१३. सर्व निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर/औरंगाबाद, 
१४. सर्व जिल्हा न्यायाधिश, जिल्हा न्यायालय (संबंधित जिल्हा महिला व बाळ विकास 
अधिकारी यांचेमार्फत), 
१५. सर्व निवासी उप जिल्हाधिकारी (संबंधित जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 
यांचेमार्फत), 
१६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई, 
१७. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
१८. आयुक्‍त, ASST व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१९. सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास , 
२०. सर्व जिल्हाधिकारी (संबंधित जिल्हा महिळा व बाळ विकास अधिकारी यांचेमार्फत), 
२१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण सल्लागार बोर्ड, मुंबई, 
२२. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 
२३. सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (संबंधित जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 
यांचेमार्फत), 
२४. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
२५. निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


